RNI No. MAHBIL /2009/36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ९, अंक २७] सोमवार, एप्रिल १०, २०२३/चेत्र २०, शके १९४५ [पृष्ठे ५, किंमत: रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


उपविभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक उविअ/पूउ/एलएक्यू/एसआर-४१/२०२३.--ज्याअर्थी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा विकास आराखडा-२०३४ 
(यापुढे उक्त विकास आराखडा-२०३४ म्हणून संबोधिलेला ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टीपीबी/४३१७/६२९/ 
सीआर-११८/२०१७/डीपी/यूडी-११, दिनांक ८ मे २०१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी गुरुवार ते 
बुधवार, मे १७-२३, २०१८ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्याअन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे 
“उक्त महाराष्ट्र अधिनियम” म्हणून संबोधिलेली ) च्या कलम ३१ पोट नियम (१) अन्वये मंजूर केला असून अधिसूचनेच्या दिनांकापासून 
अंमलात आलेला आहे; 


ज्याअर्थी सोबतच्या तक्ता १९ मध्ये नमूद केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) 
उक्त विकास आराखडा-२०३४ मधील नियम क्र.५५ मध्ये “मेट्रो /मोनो कोस्टोल रोड एलिवेटेड कॉरिडोरमध्ये येणारे कोणतीही GAT 
बदल व सुधारित योजनेनुसार स्वयंचलनाने विकास आराखड्यात सुधारित केल्या जातील” अशी तरतूद असल्याने “मुंबई मेट्रो टप्पा - 
४, बडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासारवडवली मार्गिकेकरिता” या प्रयोजनासाठी स्वयंचलनाने आरक्षित होत आहेत (यापुढे “उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन” म्हणून संबोधिलेली ); 


ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम ३१ चे पोट-कलम १ अन्वये शासनाने बृहन्मुंबईचे प्रारूप विकास योजनांना (यापुढे 
उक्त विकास योजना-२०३४ म्हणून संबोधलेले आहे) शासन अधिसूचना क्रमांक क्र.टीपीबी/४३१७/६२९/सीआर-११८/२०१७/डीपी/ 
यूडी-११, दिनांक ८ मे २०१८ अन्वये सदर अधिसूचनेसोबत परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद केलेले मंजुरीतून वगळले साराभूत स्वरूपाचे 
फेरबदल (ई.पी. ) वगळून अधिसूचने सोबत परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे; 


ज्याअर्थी, महानगर आयुक्‍त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी (यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले ) उक्त 
महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ (१) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समूचित शासनाकडे 
अर्जकेला आहे; 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु)-४१-१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०, २०२३/चेैत्र २०, शके १९४५ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१, 
पोट-कलम (१) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्र.टीपीएस २१७५-५१०६/यूडी-७, दिनांक ३ मार्च, १९७९ अन्वये मंजूर विकास 
योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निर्दिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या SAT महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ (१), (२) 
व (४) खालील भूमीसंपादनाबाबत करावयाच्या शासनाच्या शक्‍ती जिल्हाधिकार्‍यांना (जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा ) प्रदान 
करण्यात आलेल्या आहेत; 


ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडील आदेश दिनांक १३ मार्च, २०२० अन्वये भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
FARA करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे “उक्त संपादन अधिनियम, २०१३” 
म्हणून संबोधिलेला ) च्या कलम ३ खंड (॒ ) अन्वये जिल्हाधिकार्‍यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर, 
मुंबई उपनगर जिल्हा, निळकंठ बिझनेस पार्क, ए विंग, तळ मजला, किरोळ रोड, विद्याविहार (पश्‍चिम ), मुंबई ४०० ०८६ यांना प्राधिकृत 
केले आहे; 


ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या 


मिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्‍कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्थेने अदा करावयाची आहे; 

ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ शासन 
राजपत्रात दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्‍चित केलेल्या जमिनीसाठी उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम ४ ते १५ मधील 
नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची उपविभागीय अधिकारी, Ya उपनगर, 
मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम (२) व (४), 
सह उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये उपविभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर, मुंबई उपनगर 
जिल्हा असे घोषित करतात की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत. 


तक्ता (एक) 


संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गांव विक्रोळी, तालुका कुर्ला, जिल्हा मुंबई उपनगर 


अनुक्रमांक नगर भूमापन क्रमांक | आवश्यक जमिनीचे 
अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. 
१ ५१ अपे. ११३१०.१७ 
२ १ अपे. ५४५२.१५ 
एकूण १६७६२.३२ 
तक्ता (दोन) 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव “मुंबई मेट्रो टप्पा - ४, वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे -कासारवडवली मार्गिकेकरिता” 

प्रकल्पाचे वर्णन “मुंबई मेट्रो टप्पा - ४, अंतर्गत वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे कासारवडवलीपर्यंत मार्गिका प्रस्तावित 
आहे. 

समाजाला मिळणारे लाभ | सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०, २०२३/चेत्र २०, शके १९४५ ३ 
deat (तीन) 
बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन बाबतची कारणे 

निरंक 

तक्ता (चार) 

सामाजिक आघात निर्धारण- सारांश 
निरंक 
उक्त जमिनीचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, पूर्व उपनगर, मुंबई उपनगर जिल्हा, निळकंठ बिझनेस पार्क, ए विंग, तळ मजला, 


किरोळ रोड, विद्याविहार (पश्‍चिम), मुंबई ४०० ०८६ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात पाहण्यासाठी विनाशुल्क उपलब्ध 
राहतील. 


विद्याविहार, मुंबई, सर्जेराव सोनवणे, 
दिनांक ६ एप्रिल २०२३. उपविभागीय अधिकारी, 
Ya उपनगर, मुंबई उपनगर जिल्हा. 


भाग एक (को.वि.पु)-४१-२ 


4 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०, २०२३/चेैत्र २०, शके १९४५ 


BY THE SUB-DIVISIONAL OFFICER, EASTERN SUBURBAN, 
MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 


NOTIFICATION 
No. SDO-ES/LAQ/SR-41/2020.—Whereas, Development Plan—2034 of Greater Mumbai Municipal 
Corporation (hereinafter referred to as “the said Development Plan—2034”) of Urban Development 
Department of Government of Maharashtra under Notification No. T.P.B. 4317/629/CR-118/2017/DP/ 
UD-11, dated 8th May 2018 has been Published in Maharashtra Government Gazette Part I, Kokan 
Division Suppliment, dated Thursday to Wednesday, May, 17-23, 2018 sanctioned under sub-section (1) 


of section 31 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “the 
said Maharashtra Act”), came into force with effect from date of Notification ; 


Whereas the land specified in the Chart 1 appended hereto (hereinafter referred to as “Said 
Lands”) Rule No.55 of the Development Plan—2034, “Any alignment modifications introduced in 
Metro/Mono/Coastal Road/ Elevated Corridors/ Corridors of Mass Rapid Transport System, including 
BRTS, by the Appropriate Authority and sanction by Government shall stand automatically amended 
on the Development Plan as modified” are affected by the site reserved for the purpose of “Mumbai 
Metro Line -4, Wadala-Ghatkopar-Mulund-Thane-Kasarvdvali Corridor” (hereinafter referred to as 
the said “Public Purpose” in the said Revised Development plan) ; 


Whereas, Government in Urban Development Department under Notification No. TPB/4317/629/ 
CR118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 issued under sub-section (1) of section 31 of the said 
Maharashtra Act has accorded sanction to Draft Development Plan—2034 (hereinafter referred as 
Development Plan—2034) with modifications shown in schedule ‘A’ appended notification excluding 
the substantial modification as shown in schedule ‘B’ appended to the notification; 


Whereas, Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority 
(hereinafter referred to as “the said Acquiring Body”) has made an application to the Appropriate 
Government under sub-section (1) of section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said 
land for the said Public purpose; 


Whereas, under Government Resolution, Urban Development Department No.TPS/2175-5106/ 
UD-7 dated 38rd March 1979 issued under sub-section (1) of section 151 of the said Maharashtra Act, 
the powers exercisable by the State Government in respect of sub-sections (1), (2) and (4) of section 
126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for public purpose specified 
in the sanctioned Development Plan, have been delegated to the Collector (Collector, Mumbai 
Suburban District) ; 


Whereas, Order dated 13th March 2020 under clause (g) of section 3 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 
(hereinafter referred to as the “said Acquisition Act, 2013”) the Collector, has designated Sub- 
Divisional Officer, Eastern Suburban, Mumbai Suburban District, Neelkanth Business Park, ‘A’ 
Wing, Ground Floor, Kirol Road, Vidyavihar (West), Mumbai 400 086 to perform the functions of a 
Collector under the said Act; 


Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body; 


Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional & 
Town Planning (Second Amendment) Ordinance, 2015, published in Government Gazette dated 29th 
August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the said Acquisition Act, 
2013 shall not be applicable in respect of any land required, reserved or designated in a Regional 
Plan, Development Plan or Town Planning Scheme for public purpose ; 


And whereas, the, Sub-Divisional Officer, Eastern Suburban, Mumbai Suburban District is 
satisfied that the said land is needed for the said public purpose. 


Therefore, in exercise of the delegated powers under sub-sections (2) and (4) of section 126 of 
the said Maharashtra Act read with sub-section (2) of section 19 of the said Land Acquisition Act, 
2013 the Collector, Mumbai Suburban District, hereby declares that the said land is needed for the 
said public purpose. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, एप्रिल १०, २०२३/चेत्र २०, शके १९४५ ष्‌ 
CHART I 
Village Vikhroli, Taluka Kurla, Dist. Mumbai Suburban District. 


sr. No. City Survey No. of | Approximate Area of land 
land to be acquired | to be acquired in Sq.mt. 


1 51 A pt. 11310.17 

2 1A pt. 5452.15 

Total 16762.32 
CHART II 


Statement on the nature of public purpose 


Name of the project “Mumbai Metro Line-4, Wadala-Ghatkopar-Mulund-Thane-Kasarvdvali 
Corridor ” 


Description of Project |“Mumbai Metro Line-4, Wadala-Ghatkoper-Mulund-Thane-Kasarvdvali 
Work Corridor ” 


Benefits to the Society | Public Transport 


CHART III 
The reasons necessitating the displacement of the affected persons. 
Nil. 
CHART IV 
Summary of the Social Impact Assessment 
Nil. 


The plan of the said land can be inspected free of cost during office hours on any working day 
at the office of the Sub-Divisional Officer, Eastern Suburban, Mumbai Suburban District Neelkanth 
Business Park, ‘A’ Wing, Ground Floor, Kirol Road, Vidyavihar (West), Mumbai 400 086. 


Vidyavihar, Mumbai, SARJERAO SONAWANE, 
Dated 6th April 2023. Sub-Divisional Officer, 
Eastern Suburban, Mumbai Suburban District. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJ] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


